महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
कृषि अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीत नाव 
समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्र.कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.२८०/१६-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ०७ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


३ 
४ 


— 


शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.०६.११९८२ 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.१०.२०११ 
शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.०६.२०२१ 
शासन परिपत्रक, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.२८०/१६अ, 
दि.११.११.२०२२ 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.एसएनआर-१४२३/कआ/कृआ/ज्ये.सु./ 
आस्था-४/५४१३/२०२३, दि.१३.०२.२०२३ 
शुध्दिपत्र 

महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८२ ते 
दि.०१.०१.२०२२ या कालावधीच्या आतापर्यंत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या सर्व ज्येष्ठता 
याद्या अधिक्रमित करुन या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८२ ते दि.०१.०१.२०२२ स्थित सुधारित 
अंतिम ज्येष्ठता याद्या संदर्भ क्र.४ येथील दि.११.११.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 
२. शासन परिपत्रक दि.११ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गाची दि.०१.०१.१९८२ ते दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे. सदर ज्येष्ठता यादी अंतिम झाल्यानंतर या ज्येष्ठता यादीमध्ये 
श्री.बुधावले भुपाल शंकर, श्री.सुनिल निरंजनदास पुरी व श्री.भगवान गंगाराम सुरडकर या 
तीन अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट नसल्याचे आढळून आले आहे. या अधिकाऱ्यांसंदर्भातील 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


>> ः॑ः->  *£-: 


संवर्गात 
अ. शासकीय नियुक्ती | जन्म प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक 
: दिनांक प्रवर्ग र्जू दिनांक दिनांक शेरा 
क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव | चामार्ग | दिनांक VY दिनांक | चादिनांक | अर्हता 
दिनांक 
विव २ ३ | ४ | पु ६ | ७ |. ८ ९ 
सुनिल निरंजरदास १८-०६- १-०२- | 09-02- -og- | बीएससी 
Ea J दास  घदोन्नती ne भर्ज-ब [oo | 0००२ ab (कृषि) . 
पुरी १९६५ १९९९ १९९९ २०२३ (कृषि) 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.२८०/१६-ओ 


संवर्गात 
अ. शासकीय नियुक्ती | जन्म प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक 
क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव | चामार्ग | दिनांक र्व र्जू दिनांक | चादिनांक | अर्हता गोरा 
दिनांक 
| a | २ ३ | ४ | ५ a | 6» | ¢ ९ | १० | 
— sao = ——— a 4a 
eee deed ee य क्या 
सुरडकर भगवान ५-०२- ०१-०९- ०१-०९- -OQ- बीएससी 
त... ERIC 0: जवी १. race ९0. क 
३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश त्यांची पदोन्नती झाल्यानंतरच्या वर्षापासून 
दि.०१.०१.१९८२ ते दि.०१.०१.२०२२ स्थित महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(कनिष्ठ) संवर्गाच्या 
संबंधित वर्षातील ज्येष्ठता यादीत करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ. | अधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठता सूची वर्ष व स्थान निश्चित क्रमांक शेरा 
क्र. नाव 
। सुनिल १) दि.०१.०१.२०२० ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र. १५३ वरील | दि. ०१.०१.२००० 
निरंजरदास | संदिप सत्तारसिंग वळवी यांचे नंतर १५३-अ, (ज्ये.क्र.१८६५) ते 
पुरी २) दि. ०१.०१.२०२१ ज्ये.सू. मधील संदिप सत्तारसिंग । दि.०१.०१.२०१९ 
वळवी यांचे नंतर ८१-अ, (ज्ये.क्र. २५१) पर्यंतच्या 
३) दि. ०१.०१.२०२२ ज्ये.सू. काशिनाथ मानारायण ज्येष्ठता सूचीमध्ये नाव 
मोहाडीकर यांचे नंतर २६-अ आहे. तद्‌नंतरच्या 
ज्येष्ठता सूच्यांमध्ये नाव 
समाविष्ट. 
२ | भूपाल AHL | १) दि.०१.०१.२००९ WY. मधील ज्ये.क्र.१७४२ वरील । दि.०१.०१.२००९ 
बुधावले श्री.शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर १७४२-अ (ज्ये.क्र.१७४२-ओ ते 
२) दि.०१.०१.२०१० ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१६७७ वरील | दि.०१.०१.२०२२ 
श्री.शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर १६७७-अ (ज्ये.क्र.१३१-ओ) च्या 
३) दि.०१.०१.२०११ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१४५४ वरील | ज्येष्ठता सूच्यांमध्ये नाव 
श्री.शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर १४५४-अ समाविष्ट. 


४) दि.०१.०१.२०१२ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१३८९ वरील 
श्री.शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर १३८९-अ 

५) दि.०१.०१.२०१३ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१३३७ वरील 
श्री. ER विष्णू गुजर यांचे नंतर १३३७-अ 

६) दि.०१.०१.२०१४ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१२६२ वरील 
श्री. SPER विष्णू गुजर यांचे नंतर १२६२-अ 

७) दि.०१.०१.२०१५ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.११३१ वरील 
श्री. SRR विष्णू गुजर यांचे नंतर ११३१-अ 

८) दि.०१.०१.२०१६ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.९८२ वरील 
श्री. शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर ९८२-अ 

९) दि.०१.०१.२०१७ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.८५० वरील 
श्री. SPER विष्णू गुजर यांचे नंतर ८५०-अ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.२८०/१६-अओ 


१०) दि.०१.०१.२०१८ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.६७९ वरील 
श्री.शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर ६७९-अ 
११) दि.०१.०१.२०१९ RY. मधील ज्ये.क्र.५१४ वरील 
श्री.शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर ५१४-अ 
१२) दि.०१.०१.२०२० ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.३५९ वरील 
श्री. SPER विष्णू गुजर यांचे नंतर ३५९-अ 
१३) दि.०१.०१.२०२१ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.२३१ वरील 
श्री. शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर २३१-अ 
१४) दि.०१.०१.२०२२ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१३१ वरील 
श्री. शेखर विष्णू गुजर यांचे नंतर १३१-अ 


3 | भगवान १) दि.०१.०१.२०१० ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१७५६ वरील । दि.०१.०१.२०१० 
गंगाराम श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर १७५६-अ | (ज्ये.क्र.१७५६-अ) ते 
सुरडकर २) दि.०१.०१.२०११ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१५३३ वरील | दि.०१.०१.२०२२ 


श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर १५३३-अ | (ज्ये.क्र.२०३-अ) च्या 

३) दि.०१.०१.२०१२ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१४६८ वरील । ज्येष्ठता सूच्यांमध्ये नाव 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर १४६८-अ | समाविष्ट. 

४) दि.०१.०१.२०१३ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१४१५ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर १४१५-अ 
५) दि.०१.०१.२०१४ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१३४० वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर १३४०-अ 
६) दि.०१.०१.२०१५ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१२०३ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर १२०३-अ 
७) दि.०१.०१.२०१६ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.१०५४ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर १०५४-अ 
८) दि.०१.०१.२०१७ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र. ९२२ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर ९२२-अ 

९) दि.०१.०१.२०१८ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र. ७५१ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर ७५१-अ 
१०) दि.०१.०१.२०१९ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.५८६ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर ५८६-अ 
११) दि.०१.०१.२०२० ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.४३१ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर ४३१-अ 
१२) दि.०१.०१.२०२१ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र.३०३ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर ३०३-अ 
१३) दि.०१.०१.२०२२ ज्ये.सू. मधील ज्ये.क्र. २०३ वरील 
श्रीमती परदेशी स्वाती सुभाषसिंग यांचे नंतर २०३-अ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः कृषिआ-३३२२/प्र.क्र.२८०/१६-ओ 


४. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब(कनिष्ठ) संवर्गातील 
दि.०१.०१.१९८२ ते दि.०१.०१.२०२२ स्थित अंतिम ज्येष्ठता याद्यांमधील समावेश हा संदर्भ 
क्र.४ येथील दि.११.११.२०२२ च्या परिपत्रकातील विहीत अटी शर्तीनुसार राहील. 


दु. सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०७११४९४९७००१ 
असा आहे. सदर शुध्दिपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARITA RISHI BANDEKAR DESHMUKH 
S A R | TA RI S H | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 

2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9ce 


B A N D E K A R 591f826d8193080c68a08b8, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=E40A063B6B4E8F59F9 1 F350AA6FEC292A55 


DB5BF8829C64D6C44E00A701CDAAC, cn=SARITA RISHI 
D ) ES H M U KH BANDEKAR DESHMUKH 


Date: 2023.08.07 11:51:20 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
३. सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
५. सर्व तालुका कृषि अधिकारी, 
६. सर्व संबंधित अधिकारी, 
७. निवडनस्ती,१६ अ कार्यासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


